अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अखत्यारितील पुरवठा निरीक्षक, गट-क संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची दिनांक २८.०३.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी 
अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१२६/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०२ मे, २०२४. 


संदर्भ १) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग यांचे आदेश क्र.आकाअ/आस्था/ मा. दिनांक/ 
कावि-९९/२०२३, दि. २८.०२.२०२३. 
२) शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.१८.०५.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा शाखेतील पुरवठा निरिक्षक,गट-क 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.२८.०३.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र.२ येथील 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तथापि, दरम्यानच्या कालावधीत विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
विभाग यांनी संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये, श्री. प्रांजल हंसराज पाटील, पुरवठा निरिक्षक यांना त्यांच्या 
गुणानुक्रमे कनिष्ठ असलेल्या श्रीमती चांदणी शोषराव शिवरकर यांचा दि.२८.०७.२०१४ हा ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक म्हणून लागू करण्यात आला आहे. 
२. त्यामुळे, संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पुरवठा निरिक्षक, गट-क 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.२८.०३.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतायादीमध्ये श्री.प्रांजल 
हंसराज पाटील (से.ज्ये.क्र.२९) यांचा ज्येष्ठतेचा दिनांक ११.०५.२०१७ याऐवजी २८.०७.२०१४ हा सुधारित करुन, 
त्याप्रमाणे त्यांचा सुधारीत सेवाज्येष्ठता क्रमांक श्रीम. शाळीनी उसनराव बारस्कर (से.ज्ये.क्र.४) यांचे नंतर व 
STS धनराज निरगुडे (से.ज्ये.क्र.५) यांचे पूर्वी खाली नमूद केल्याप्रमाणे से.ज्ये. क्र.४(अ) येथे समावेडा 
करण्यात येत आहे - 


अ. | नियम ३(२) | श्री/ झासकीय संबंधित | जन्मदिनांक | मूळ | नियुक्‍त | नियम ३ (२) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शेरा | महसुली 
क्र. | @ नुसार | श्रीमती | कर्मचाऱ्याचे नाव | पदावरील प्रवर्ग छी (अ) नुसार दिनांक दिनांक विभाग 
ज्येष्ठता Praia प्रवर्ग | संवर्गात प्रत्यक्ष 
क्रमांक छामार्ग रूजू दिनांक 
[१ | २ ३ विवा 4 & |e | ८ ९ शि Ea १२ 
४ ४ श्रीम. | शालीनी उसनराव | अनुकंपा | २०.०७.१९८५ | इ.मा.व. | खुला | ५.१०.२०१३ | ०५.१०.२०१३ | ३१.०७.२०४३ नागपूर 
बारस्कर 
४-अ। ४-अ श्री. प्रांजल हंसराज | सरळसेवा | २१.०६.१९९१ | इ.मा.व. | इ.मा.व. | ११.०५.२०१७ | २८.०७.२०१४ | ३०.०६.२०४९ | मानीव | अमरावती 
पाटील दिनांक 
4 4 श्री. | विलास धनराज | अनुकंपा | 26.02.9920 | इ.मा.व. | इ.मा.व. | २८.१०.२०१६ | २८.१०.२०१६ | २८.०२.२०३८ नागपूर 
निरगुडे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१२६/ना.पु.१५, 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०२१७१९१५४५०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASMITA RAVINDRA ८ 
PATIL 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 
४) सर्व संबंधित पुरवठा निरिक्षक. 
) 


निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


Cc 
eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


